महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरुस्ती-०२१८/प्र.क्र.९७/पोल-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक १० मे २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखाळील नवीन वसाहत आणि 
३२ अधिकारी निवासस्थाने, नायगांव, येथे विद्युतविषयक दुरुस्तीचे विवक्षित 
कामे करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळण्याबाबत. 


संदर्भ  :- १) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ 
विनियम, दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ 
विनियम, भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या कार्यालयाचे पत्र क्र. पोआ/कक्ष- 
८(१२)/ शा.३५९/ १७, दिनांक २८.११.२०१७. 


ज्ञापन.- 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांनी नवीन वसाहत आणि ३२ अधिकारी निवासस्थाने, 
नायगांव, येथे विद्युतविषयक दुरुस्तीचे पुढील काम करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे:- 


कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(0) (2 


“Providing replacement of 10 HP Centrifugal (Mono Block) | रु.३,३६,४३३/- 
Water Pump No.1] and Pump No.2 at A-H (buildings), New 
Police Colony, and Pump No. I and 2 at 32 Officers Quarters, 
Plot No.4, Naigaon, Mumbai.” 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सहायक अभियंता, श्रेणी-२, दादर शाखा, यांनी सन 2094- 
१६ च्या दरसूचीनुसार तयार केळे असून ते कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां.) विद्युत 
विभाग, यांनी सांक्षाकित केले आहेत. 


३. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासले असून ते 
रु.३,७१,४१८/- असे सुधारित केळे आहेत आणि प्रशासकीय मान्यता देण्यास, विवक्षित 
अटींवर, सहमती दिली आहे. 

४. त्या अनुसार, पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील नवीन वसाहत 
आणि ३२ अधिकारी निवासस्थाने, नायगांव, येथे विद्युतविषयक दुरुस्तीची करण्यासाठी 
रु.३,७१,४१८/- इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटींवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे:- 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरुस्ती-०२१८/प्र.क्र.९७/पोल-७. 


१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये; 
२) खर्चाचे अंदाज हे पोलीस सह आयुक्त (प्रशासन), बृहन्मुंबई, यांनी साक्षांकित करावे. 


५. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग-मागणी क्रमांक बी-१, २०५५, पोलीस, 
(०२) शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर पोलीस-आस्थापना (दत्तमत) (अनिवार्य) (२०५५ ००९७), 
२७, लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


६. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१३५/इमा-२, 
दिनांक १४.०३.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०५१०१८०७१०९६२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


be Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Wa p Nn | O p a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=66835707253ff77ef0e333eb3ad582f9b876d443 


B O rs e b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal Borse 
Date: 2018.05.10 18:05:13 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
प्रत :- 


१) कार्यकारी अभियंता, मध्य मुंबई (सा.बां. विद्युत विभाग, मुंबई (सार्वजानिक बांधकाय 
Parl, FATS, यांनी फुधारलेल्या Abstract” व्या ARTE). 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड फाईल (पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


